महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
कर्मचारी/अधिकारी यांना “दिवाळी भेट” 
म्हणून रु.४५.०० कोटी इतका निधी वितरित 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसटीसी-१०२२/प्र.क्र.२७०/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २०२२. 


उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.राप/लेखा/सामान्य/२०६२, दि.०७.१०.२०२२. 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचारी/अधिकारी यांना “दिवाळी भेट” म्हणून 
रू.४५.०० कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये शासनास विनंती केली आहे. 
सदर निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार हा निधी महाराष्ट्र राज्य 
मार्ग परिवहन महामंडळास वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचारी/अधिकारी यांना “दिवाळी भेट” म्हणून 
सन २०२२-२३ मध्ये गृह (परिवहन) विभागाच्या २०४१ ००१८- ३३, अर्थसहाय्य लेखाशिर्षाखाळी सन 
२०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या तरतूदीमधून रू.४५.०० कोटी (अक्षरी रूपये पंचेचाळीस 
कोटी फक्‍त) एवढी रक्‍कम रोखीने प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा आणि तो “मागणी क्रमांक बी-३, लेखाशिर्ष २०४१, वाहनांवरील कर (००) ००१, संचालन व 
प्राासन (०१) परिवहन आयुक्‍त (०१) (०१) आस्थापना - परिवहन आयुक्त, (दत्तमत्त) (अनिवार्य) (२०४१ 
००१८) ३३, अर्थसहाय्य" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्या 
कार्यालयातील आंहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर रक्‍कम आंहरित 
करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करावी. 


५. हा are निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३६३/२०२२/व्यय-८, 
दि.१२.१०.२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-१०२२/प्र.क्र.२७०/परि-१ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१०१८१६५००४७५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SARIKA MENDHE 
GANVIR 


Digitally signed by SARIKA MENI ;ANVIR 


(सारिका मेंढे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

) मा.अध्यक्ष , महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

६) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
) 
) 
) 


मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. 


१०) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 

१२) वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 

१३) महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
) 
) 
) 


१४ महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 
१५) कक्ष अधिकारी (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) निवडनस्ती (परि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


